प्राथमिक आरोग्य केंद्र वालवड, ता. भूम, 
जिल्हा उस्मानाबाद चे ३० खाटांचे ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/ प्र.क्र.३२४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आसेआ/ कक्ष ३/टे-२/प्राआकेंद्र 
वालवड/श्रेणीवर्धन/१८८६१-६३, दि.१७/११/२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
मौजे. वालवड ता. भूम, जिल्हा उस्मानाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुगणालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
झासन निर्णय :- 
मौजे. वालवड ता. भूम, जिल्हा उस्मानाबाद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुगणालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१४४१८४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL VITTHAL UKIRADE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
0: 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1675ab906bc1 ceaccfbc91a08ebb 1 af88bab8226074 
b0ac8613e6304e94f278, 
pseudonym=14331574F32E5B1EABF043BD58C8BB958379251 


1 
U KI R A D E serialNumber=902164C64C3FBA37F940B9ESA180D28DD1440 


382E63E7302ASE29F41123A9B06, cn=SUNIL VITTHAL 
UKIRADE 
Date: 2023.03.02 17:41:37 +05'30' 


(¥. fa. उकिरडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ 2, महाराष्ट्र(लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, उस्मानाबाद 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 

९. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


